बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१९/प्र.क्र.११८ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ जुन, २०१९ 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होण्याऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, श्री.अविनाश 


गायकवाड, उप अभियंता, faa) उप विभाग, शाहुवाडी यांची शासन आदेश क्र.एळटीएस २०१९/ 


प्र.क्र.६६/दिनांक ७.३.२०१९ अन्वये जि.प.(बां) उप विभाग, मेढा, जि.सातारा येथे करण्यात आलेली बदली या 


आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. सबब पुढील आदेश्ापर्यंत ते उप अभियंता, जि.प.(बां) उप विभाग, 


शाहुवाडी या पदावर कार्यरत राहतील. 


सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१८०२३००७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e Digitally signed by Swati Sachin Patil 
S Wa t | S a C h | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a405e95 1 c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d10410423a 
ed62a90cb7f77f7905b4d, 


© serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a | 5da5f33dba9c8f6662cb8f9e1 8, cn=Swati Sachin Patil 
Date: 2019.06.13 17:49:54 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 


शासन आदेश क्रमांक एलटीएस 2098/ प्र.क्र.११८/सेवा-२, दि.१३.६.२१९ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर/सातारा 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सातारा 

५. श्री. अविनाश गायकवाड, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांच्या मार्फत. 

६. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक 
उपक्रम)/मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक 
उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (बांधकामे/ रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


